TCs कंपनीच्या संगणक तंज्ञांचे माहे 
एप्रिल ते जूलै, २०१८ चे वेतन अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.५/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक:- १६ मार्च, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासनाचे पत्र क्र. No. E-Gov-949¢/ ७.३.२४/७०॥॥७(७/,दि.८ऑगस्ट, २०१८. 
२) शासन निर्णय क्र. ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.३१/संगणक, दिनांक २५.०७.२०१८ 
३) आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.शिआ/२०१९/शालार्थ/टीसीएस 
देयक/आस्था क्र.१४३/१६४३, दिनांक १३ मार्च, २०१९ चे पत्र. 
प्रस्तावना:- 


राज्य शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेतंर्गत विभागाच्या अखत्यारित येणाऱ्या शासकीय 


खाजगी अनुदानित तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक 


विद्यालये व सैनिकी शाळांतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन ऑनलाईन पध्दतीने शालार्थ 


प्रणालीतून देण्यात येते. शालार्थ प्रणालीचे कामकाज पाहण्यासाठी TCS कंपनीचे संगणक तंज्ञ 


कार्यरत होते. TCS कंपनीच्या ८ संगणक तंज्ञांना डिसेंबर, २०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 


आहे. 105 कंपनीच्या संगणक तंज्ञांचे प्रतिमाह/प्रतितज्ञ रु.१,८५,०००/- या दराने माहे एप्रिल ते 


जूले, २०१८ चे “वेतन” अदा करण्यासाठी रु.६९,८५,६००/-(रुपये एकोणसत्तर लाख पंच्याएऐंशी 


हजार सहाऱे फक्‍त) इतकी रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


२. शालार्थ प्रणालीसाठी नियुक्‍त केलेल्या टाटा कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस, लिमिटेड, ( TCS ) 


मुंबई, कंपनीच्या संगणक तंज्ञाचे माहे एप्रिल ते Woh, २०१८ या महिन्याचे वेतन रु.६९,८५,६००/- 


अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे 


३. सदर संगणक तंज्ञांच्या माहे एप्रिल ते जूले, २०१८ च्या वेतनाचा तपशिल खालीलप्रमाणे 


आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.५/संगणक 


अ. | पदनाम पद शिंक ४०. प्रतिमाह कालावधी रक्‍कम 
क्र. संख्या सेवा शुल्क (Including 
दर Tax) 
: संगणकतज्ञ ।८ ॥॥-॥)॥५१९००२९७३ | १,८५,००० | एप्रिल, २०१८ | १७,४६,४००.०० 
॥॥-॥9॥५१९००२९७४ मे, २०१८ १७,४६,४००.०० 
॥॥-॥)॥५१९००५५८१ जून, २०१८ | १७,४६,४००.०० 
॥॥-॥)॥५१९००७०६७ जूले, २०१८ | १७,४६,४००.०० 
एकूण ।६९,८५,६००.०० 


४. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८०-सर्वसाधारण -पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत योजना (०२) (५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ( २२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या 


लेखाशिर्षातून सन २०१८-१९ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्त शिक्षण 


यांना नियंत्रक अधिकारी व सहायक संचालक, (लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण 


संचालनालय, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. टिसीएस 


यांच्याकडून सादर करण्यात आलेल्या देयकाची तपासणी करुन व 108 व्दारे करावयाचे काम पूर्ण 


Bd खात्री करुन देयक अदा करण्यात यावे. 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१६१०५७३६३७२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
DI Government Of Maharashtra, 


Py क IN: c=IN, o=Go' 
P fav | n Raj a fa mM eee? Education And Sports, 


ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8¢c298cb2ba38f035e6bd1a51789 
M un d h e c7ed1ed4fafce865eda3495969177d97¢89a 
,cn=Pravin Rajaram Mundhe 
Date: 2019.03.16 11:00:29 +05'30' 


(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२) मा.प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा.अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


४) मा.आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.५/संगणक 


६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 


८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


) 
७) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 
) 
९) निवडनस्ती- संगणक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


